कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता 
आयुक्तालय आणि अधिनस्त कार्यालयांतील 
कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणासाठी येणाऱ्या खर्चास 
प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : कौविउ-२०२३/प्र.क्र. २४४/प्रशा. २ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २५ जानेवारी, २०२४ 


वाचा:- १) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र. क्र. ३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दि. १७ एप्रिल, २०१५ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. यशदा-२०२१/प्र. क्र. ४४/१२ अ, 
दि. २२ सप्टेंबर, २०२२. 
३) आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय यांचे पत्र क्रमांक 
कौविरोउआ/प्रशिक्षण-९/५२०९, दि. ३० जून, 2023 व 
पत्र क्रमांक कौविरोउआ/प्रशिक्षण-९/२०२३/५८६ , दि. १२ जानेवारी, २०२४. 
प्रस्तावना :- 
आयुक्तालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना, कार्यक्रम व उपक्रम यांची प्रभावी 
अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने तसेच, दैनंदिन कामकाजात गतिशीलता व तत्परता येणे, 
अद्ययावत संगणकीय कार्यपद्धतीचा वापर सुलभ होणे व सकारात्मक सेवा देता यावी याकरीता 
कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देणे आवश्‍यक आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. २२.०९.२०२२ च्या 
शासन निर्णयान्वये राज्य प्रशिक्षण धोरणात सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार गट-क पदावर 
पदोन्नती नंतरच्या प्रशिक्षणाचा कालावधी २ आठवडे इतका निश्चित करण्यात आला आहे. 
आयुक्तालय व अधिनस्त कार्यालयातील वरिष्ठ लिपिक या पदावर पदोन्नत झालेल्या 
कर्मचाऱ्यांना डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रबोधिनी, अमरावती या संस्थेकडून 
पदोन्नती नंतरचे प्रशिक्षण देण्याचा प्रस्ताव आयुक्‍ताळयाच्या दि. १२.०१.२०२४ च्या पत्रान्वये प्राप्त 
झाला आहे. सदर प्रस्तावास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 
शासन निर्णय :- 


ered विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, नवी मुंबई व अधिनस्त 
कार्यालयांतील वरिष्ठ लिपिक या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय 
व विकास प्रबोधिनी, अमरावती या संस्थेकडून द्यावयाच्या प्रशिक्षणासाठी येणाऱ्या ₹ ९.३६ लक्ष (अक्षरी 
₹ नऊ लक्ष छत्तीस हजार Had) इतक्या खर्चास याद्वारे प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ-२०२३/प्र.क्र. २४४/प्रशा. २ 


२. प्रस्तुत प्रयोजनासाठी येणारा खर्च खाळील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन 
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा:- 


मागणी क्र. झेड ए-२ 

२२३० कामगार व सेवायोजन, 

०२ सेवायोजन, ०११ संचालन व प्रशासन, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, 

राज्य योजनांतर्गत योजना, ००१(०१)(०२) सेवायोजन संचालनालय कार्यालयाच्या 
अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण (२२३०१०८१) 

१३-कार्यालयीन खर्च व ११- प्रवास खर्च (योजनांतर्गत), 


३ सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि. १७.०४.२०१५ च्या शासन निर्णयातील 
वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८, भाग-१, उप विभाग ३, अ. क्र. ४, परिच्छेद २७ अन्वये 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१२५१६५१४४८१०३ असा आहे. हा निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRABHAKAR ATMARAM SANKHE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SKILLS 
EMPLOYMENT ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=1bac9385344f87e77e1084162b6716914d02e353160fac6480 
8fec76c25d6d90, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


A T M A RA M S A N K H F serialNumber=2F853CAC13002D53D7034663C6FOD48D3ADE65B722 
2B4D38B6E5902DB13A4750, cn=PRABHAKAR ATMARAM SANKHE 


Date: 2024.01.25 16:51:18 +05'30° 


(प्रभाकर संखे ) 
झासनाचे अवर सचिव 


) मा. मंत्री, कौडाल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता यांचे खाजगी सचिव 

) वित्त विभाग (अर्थसंकल्प-२०/अर्थसंकल्प -३) व्यय-६ 

) आयुक्त, Hares विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई 
) महालेखापाल, महाराष्ट्र -१( लेखा व अनुज्ञेयता)मुंबई 

) महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा परीक्षा) मुंबई 
) 
) 
) 
) 


महालेखापाल, AERIS -2( लेखा व अनुज्ञेयता) नागपूर 

महालेखापाल, महाराष्ट्र -२ (लेखा परीक्षा) नागपूर 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

सर्व उप आयुकत, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, 
०सर्व सहायक आयुकत, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, 
११) निवडनस्ती- कार्यासन प्रशा-२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


